रु. 12. 00 


ISBN RT 217 16600 


स्वर्गाची सहल 


एका गो सकलाम 


नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 


PUHTAKALAYA 


लीलावती भागवत 


का 


नेहरू बाल पुस्तकालय 


HIN 


स्वर्गाची सहल 


व अन्य कहाण्य 


लीलावती भागवत 


चित्रे 


जतिन दास 


VM 


YMOON 


पाना गाते सामान 


नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 


स्वर्गाची सहल 


ISBN 81- 237- 3688- 6 
पहिली आवृत्ती : 1970 ( शके 1892 ) 
तिसरी आवृत्ती : 1990 ( शके 1912 ) 
चौथी आवृत्ती : 1991 ( शके 1913 ) 
पाचवी आवृत्ती : 1992 ( शके 1914) 
सहावी आवृत्ती : 2002 ( शके 1923 ) 
सातवी आवृत्ती : 2003 ( शके 1924) 
© लीलावती भागवत, 1970 
A Trip To Heaven (Marathi) 
रु . 12.00 
संचालक , नॅशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया, ए- 5 ग्रीन पार्क 
नवी दिल्ली-110016 यांनी प्रकाशित केले . 


एका गावात एक माळी राहात असे . त्याचे आपल्या बागेवर फार प्रेम . . 
सकाळसंध्याकाळ बागेत काम करी.। झाडांना पाणी घाली.। झाडांच्या बुडाशी 
असलेली माती साफ करी./ नको असलेले, उगीच वाढलेले गवत उपटून टाकी. 
आणि हे सगळे काम झाले तरी रात्रीसुद्धा झाडाफुलांची राखण करण्यासाठी 
बऱ्याच उशिरापर्यंत बागेत थांबे. 

एकदा तो असाच बागेची राखण करीत बसला होता. तेव्हा त्याला काही 
तरी खुसखूस ऐकायला आली. जेथून आवाज आला तिकडे जाऊन त्याने 
पाहयले तर काय आश्चर्य एक भला थोरला पांढराशुभ्र हत्ती बागेत शिरून 
एका झाडाची फळे सोंडेने काढून घेऊन खात होता . प्रथम माळीदादाला 
रागच आला. पण त्याने जरा निरखून बघितल्यावर त्याच्या एकदम लक्षात 
आले की हा साधासुधा हत्ती नाही. हा स्वर्गातला हत्ती , इंद्राचा ऐरावत असावा. 
लहानपणी आजीने सांगितलेली गोष्ट त्याला आठवली. आजी म्हणाली होती , 
" बरं का पोरांनो, इंद्राचा पांढराशुभ्र हत्ती ऐरावत कधीकधी स्वर्गाचा कंटाळा 
आला की पृथ्वीवर येतो उतरून. 

माळीदादाला खूप आनंद झाला . आजीने त्याला आणखीही सांगितले होते 
की “ स्वर्ग खूप छान असतो. " त्याच्या मनात आले, “ अनायासे ऐरावतार 


तो बसला. ऐरावत उडाला पृथ्वीच्या दिशेने आणि अलगद माळीदादाच्या बागेत 
उतरला . माळीदादाही त्याच्याबरोबर आला आपल्या बागेत . 

पण आज ऐरावताने त्याच्या बागेतली सगळी फळे खाल्ली असती तरी 
त्याला चिंता नव्हती. तो राखण करायला बसणारच नव्हता. बागेत उतरल्या 
बरोबर तो तडक निघाला आणि आपल्या घरी गेला. 

लक्ष्मी त्याची वाट पाहून पाहून दमली होती. तो आल्याबरोबर रागावून 
म्हणाली, " कुठे गेला होतात काल रात्रीपासून ? मी कंटाळले वाट बघून . " 

माळीदादा म्हणाला, " हे पाहा, उगीच रागावू नकोस. तुझ्यासाठी बघ मी 
काय छान भेट आणली आहे. " आणि त्याने ती नारळायेवढी सुपारी आणि 
केळीच्या पानायेवढे विड्याचे पान तिला दाखवले. 

" अग्गोबाई , केवढी ही सुपारी ! केवढं हे पान ? कुठन अणालंत ? " 

"स्वर्गातून. " माळीदादाने सांगितले. पण लक्ष्मीचा विश्वास बसेना . मग 
माळीदादाने तिला ऐरावत कसा बागेत उतरला , आपण त्याच्या शेपटीला 
धरून स्वर्गात कसे गेलो, तिथून ही फळे कशी आणली ते सगळे सांगितले . 
फळेतिच्यासमोरच होती . त्यामुळे तिला मग खरे वाटले. माळीदादाने तिला 
बजावले, " हे बघ, हे कुणाला सांगू नकोस हं . लक्षात ठेव . बोलायचं नाही 
कुणाजवळ , 

लक्ष्मी म्हणाली . " मी काही वेडी नाही कुणाला सांगायला. " 


484 


माळीदादा रोज स्वर्गात जायचा. रोज नवी वस्तू घेऊन यायचा. लक्ष्मीने 
एक दिवस, दोन दिवस वाट बघितली. ती गप्प बसली. पण मग तिसऱ्या 
दिवशी तिला हे कुणाला तरी सांगितल्याशिवाय राहवेना . मग तिसऱ्या दिवशी 
ती आपल्या अगदी प्रिय मैत्रिणीकडे गेली आणि तिने तिला हे सांगितले . मग 
तिला जरा बरे वाटले पण तिने मैत्रिणीला बजावले, " हे बघ तू माझी अगदी 
प्रिय मैत्रीण म्हणून मी तुला हे गुपित सांगितलं आहे. वचन दे, कुणाला 
सांगणार नाही म्हणून . " मैत्रीण म्हणाली, " छे: वेडी की काय मी कुणाला 
सांगायला ? " 

पण लक्ष्मी घरी गेली आणि मैत्रिणीला दम निघेना. तिने विचार केला, “ मी 
फक्त माझ्या खास मैत्रिणीला सांगेन आणि तिला मात्र बजावीन की दुसऱ्या 
कुणाला सांगू नकोस . " 

मग तिने आपल्या खास मैत्रिणीला, तिने तिच्या खास मैत्रिणीला, तिने 
तिच्या खास मैत्रिणीला , अशी ही साखळी पसरतच गेली. या सगळ्या 
बायकांनी फक्त आपल्या नवऱ्यांना सांगितले आणि मग काय ? सगळ्या गावाला 
माळीदादाच्या स्वर्ग सफरीची बातमी समजली. सगळी लोकं त्याच्या घराकडे 
धावली. माळीदादा लक्ष्मीला खूप रागावला . पण काय करणार ? सगळे गाव 
त्याच्याजवळ हट्ट धरून बसले की “ आम्हांलाही पण स्वर्गात न्या . आम्हांलाही 
मोठ्या वस्तू आणायच्या आहेत. " 

बिचारा माळीदादा , काय करणार ? अगदी मनाविरुद्ध त्याने सर्वांना न्यायचे 
कबूल केले. तो म्हणाला , “ आज रात्री माझ्या बागेत जमा , सगळे. मी 
तुम्हांला घेऊन जाईन. " 


मग रात्री सगळे बागेत जमले . रोजच्याप्रमाणे ऐरावत बागेत उतरला . तो 
परत जायला निघाला तेव्हा माळीदादाने त्याची शेपटी पकडली. लक्ष्मीने 
माळीदादाच्या कंबरेला धरले. तिच्या मैत्रिणीने लक्ष्मीला धरले. मैत्रिणीला 
तिच्या नवऱ्याने, नवऱ्याला दुसऱ्या मैत्रिणीच्या नवऱ्याने, त्याला दुसऱ्या 
मैत्रिणीने, तिला तिच्या मैत्रिणीने, मैत्रिणीला तिच्या नवऱ्याने....नवऱ्याला.... 
आणि अशी ही साखळी वाढतच गेली. ऐरावत अलगद वर उडाला . सगळी 
त्याच्याबरोबर जमिनीपासून वर उडत आकाशातून स्वर्गाकडे जाऊ लागली. 

जाता जाता वाटेत साखळीतल्या शेवटच्या बाईला गटले, “ खरंच केवढी 
असतील ही फळं ? " कारण माळीदादाने किंवा लभाने त्यांना फक्त सांगितले 
होते वर्णन करून, फळे दाखवली नव्हती. 

मग त्या बाईला काही राहवेना. तिने आपल्या नवऱ्याला विचारले, त्याने 
पुढच्याला, त्याने आपल्या बायकोला , तिने आपल्या मैत्रिणीला विचारले. होता 
होता - हा नश्प्र पोहोचला लक्ष्मीपर्यंत . लपनाने माळीदादाला विचारले. “ अहो 
माझी मैत्रीण विचारते आहे की फळांचा आकार केवढा होता ! " 

माळीदादा म्हणाला , “ खूप मोठा ! " पण मैत्रिणीचे समाधान होईना . 
तेव्हा लक्ष्मी म्हणाली, " माझी मैत्रीण म्हणतेय नक्की केवढा ? " 

माळीदादा म्हणाला, “ सांगितलं ना खूप मोठा ? आता तेथे गेल्यावर 
दिसेलच. जरा थांबा. " 

पण मैत्रिणीला आपली उत्सुकता काही दाबून ठेवता येईना. ती लक्ष्मीला 
सारखी विचारू लागली . मग लक्ष्मी माळीदादाला पुन्हा पुन्हा आग्रह करू 
लागली. 


10 


" अहो सांगा ना पण नक्की केवढा ! " 

आता मात्र माळीदादा चिडला. त्याने एकदम दोन्ही हात पसरून म्हटले 
" हा.... हा येवढा. " 

आणि एकदम - धडाड - धूम.... 
त्याने हात पसरल्याबरोबर त्याच्या हातातून ऐरावताची शेपटी निसटली 
आणि ही सगळीच्या सगळी मानवी साखळी धाडकन् पृथ्वीवर आपटली. 


अमोल भेट 


एक अत्यंत प्रजाहितदक्ष राजा होता. आपल्या राज्यातल्या कुणाही व्यक्तीला 
काही दुःख असू नये अशी त्याची इच्छा असे आणि आपल्याला खरेखुरे काय 
ते कळावे यासाठी तो वेष पालटून राज्यात सगळीकडे हिंडत असे. ही त्याची 
नेहमीची सवय होती . 

असाच हिंडत असताना एक दिवस एक आश्चर्यकारक दृश्य त्याच्या 
नजरेस पडले . एक शेतकरी आपल्या शेतात नांगरणी करीत होता. नांगरणी 
खूप जोरात चालली होती . पण शेतकऱ्याने नांगराला बैलाऐवजी आपल्या 
बायकोला जुंपली होती. 

राजाला हे पाहून फार राग आला. तो त्या शेतकऱ्याजवळ जाऊन म्हणाला , 
" काय रे, ही काय शेत नांगरायची पद्धत झाली ? बैलांऐवजी या बाईला 
नांगराला जुंपायला लाज वाटत नाही तुला ? " 

शेतकरी म्हणाला , " काय करणार बाबा, आम्ही गरीब माणसं. संसाराचा 
खर्च भागेना म्हणून मला माझे बैल विकावे लागले. पण शेत तर पिकवायला 
हवं . म्हणून आम्हाला स्वतःलाच ही कामं करणं भाग आहे. " 

पण राजाचे काही या उत्तराने समाधान झाले नाही . तो म्हणाला, " माझी 
या गोष्टीला हरकत आहे. बाई म्हणजे काही ओझ्याचा बैल नव्हे. चल , 


12 


सोडव माझ्या या बहिणीला नांगरापासून. मी तुला बैल विकत घेण्यापुरते 
पैसे देतो . " 

शेतकरी रागावून म्हणाला , " अरे वा रे वा .. तू कोण हरकत घेणारा ! 
आणि तुझ्याजवळून पैसे घ्यायला आम्ही काही भिकारी नाही . " 
" अरे पण माझ्या बहिणीला असं . .. . " राजा पुन्हा तक्रारीच्या सुरात म्हणाला , 
आता मात्र शेतकरी थोड्या उपहासाने म्हणाला , 
" अहो राजश्री, तुम्हांला जर आपल्या बहिणीच्या प्रेमाचा येवढा पुळका 
आला आहे तर स्वतःलाच का नाही तिच्या जागी नांगराला जुंपून घेत ? आता 
मोकळी करतो तुमच्या बहिणीला. " 

राजाने ताबडतोब ते आव्हान स्वीकारले. शेतकऱ्याच्या बायकोच्याऐवजी 
त्याने स्वतःला नांगराला जुंपून घेतले . शेतकऱ्याच्या बायकोने जरा मोकळेपणी 
सुटकेचा निःश्वास टाकला. पण राजाला या असल्या कष्टांच्या कामाची सवय 
होती थोडीच ! त्यामुळे नांगरणी चांगली झाली नाही आणि त्यामुळे जेव्हा 
पिकाची मळणी झाली तेव्हा असे आढळून आले की राजाने शेताची 
जेवढी पट्टी नांगरली होती तेवढया पट्टीतल्या पिकाला खुरटलेली कणसे 
धरली होती . 

ती कणसे पाहिल्याबरोबर शेतकरी आपल्या बायकोला म्हाणाला , “ बघ , 
बघ , तुझा तो भाऊ म्हणवणारा माणूस . किती अंगचोरपणाने नांगरलीन जमीन . 
बघ कशी खुरटलेली कणसं आली आहेत . " 

पण काय आश्चर्य ? कापणी झाली तेव्हा शेतकऱ्याचा आणि त्याच्या 
बायकोचा आनंद मनात मावेना; कारण त्या छोट्या खुरटलेल्या कणसांत 
दाण्याऐवजी टप्पोरे मोती पिकले होते . 

शेतकरीण म्हणाली, "पायलंत . माझ्या भावाला नावं ठेवलीत ना ? पण 
त्यानेच हे मोत्यांचं पीक दिलं . " 


शेतकरी म्हणाला, “ खरं आहे. ही मोत्ये तुझ्या त्या भावाच्याच मालकीची 
आहेत . ती आपण त्याला नेऊन देऊ . " 

शेतकरीण म्हणाली , " अहो, पण तो सापडणार कुठे तुम्हाला ? वाटेचा 
वाटसरू आला. मला बहीण मानून शेत नांगरून गेला . ना त्याचं नाव 
माहीत ना ठावठिकाणा. शोधणार कसा त्याला आणि मोत्ये त्याला देणार कशी 
नेऊन ? " 

शेतकरी जरा विचारात पडला. पण मग काहीतरी सुचून म्हणाला . “ खरं 
आहे तू म्हणतेस ते. पण ही मोती काही आपल्या मालकीची नाहीत . तो 


14 . 


wws 


भाऊ सापडला नाही तर यावर मालकी राजाची. आपण ही राजाच्या ताब्यात 
देऊन टाकू या . " 

शेतकरणीला नवऱ्याचे म्हणणे पटले . “ हो, हो. असंच करू या. तुम्ही 
म्हणता त्याप्रमाणे आपण हे मोती राजालाच नेऊन देऊ या . " 

मग शेतकऱ्याने त्या मोत्यांचे गाठोडे बांधले आणि गेला राजाच्या राजवाड्यात . 
पहारेकऱ्याला म्हणाला, " मला राजेसाहेबांना भेटायचं आहे. " 
" राजाकडे कुणालाही जायची बंदी नव्हती. राजा दरबारात बसला होता . 
शेतकरी आणि शेतकरीण दोघे ते मोत्यांचे गाठोडे घेऊनं दरबारात गेले. सिंहा 
सनावर राजा बसला होता . त्याला ते गाठोडे देण्यासाठी त्यांनी त्याच्याकडे 
पाह्यले . आणि बापरे ! त्या दोघांनी राजाला ताबडतोब ओळखले. 

म्हणजे ! मी राजालाच नांगराला जुंपलं ? आता भरली शंभर वर्ष. आता 
राजा चांगलीच शिक्षा करणार मला. " राजाला पण शेतकऱ्याची ओळख 
पटली. शेतकरी राजाच्या पायावर लोळण घेत म्हणाला , 

" महाराज , फार मोठा गुन्हा घडला आहे माझ्या हातून. मी आपल्याला तेव्हा 
ओळखलं नाही, आता ओळखलं , आपल्याला कष्ट दिल्याबद्दल क्षमा करा . " 

राजा हसून म्हणाला , “ अरे क्षमा कसली मागतोस ? उलट मला एक संधी 
मिळाली प्रजेचं दुःख थोडं तरी दूर करण्याची . " 

शेतकऱ्याने मोत्यांचे गाठोडे राजापुढे ठेवून म्हटले, “ महाराज, आपण 
नांगरलेल्या शेताच्या पट्टीला ही मोत्यांची कणसं धरली होती. हे मोती आपल्याच 
मालकीचे आहेत . हे ठेवून घ्या. " 

राजा म्हणाला , " हे बघ , हे मोती तुझ्या शेतात पिकले आहेत तेव्हा ते तुझे 
आणि तुझ्या बायकोच्या मालकीचे आहेत . तुम्ही दोघं फार कष्टाळू आणि 
प्रामाणिक आहात . तेव्हा हे देवाचं देणं समजून तुमच्या गुणांचं बक्षीस 
म्हणून घ्या . " 


16 


पण शेतकरी निश्चयाने म्हणाला , “ नाही महाराज. हे आपलेच आहेत . 
आपल्या कष्टाचं आणि सहानुभूतीचं, दयेचं हे बक्षीस आहे. हे आपणच घेतलं 
पाहिजे. " 

शेतकऱ्याचा हटट पाहून राजाने ते मोत्यांचे गाठोडे हाती घेतले. सिंहासना 
वरून उतरून तो खाली आला. त्याने ते गाठोडे शेतकरणीच्या हाती देत 
म्हटले , 

" मी एकदा तुला बहीण मानलं . आता त्याच नात्याने तुला ही भाऊबीज 
घालीत आहे. भावाची ही प्रेमाची भेट स्वीकार. " 

यावर शेतकऱ्याला नाही म्हणता येईना . त्याने ते मोती घेतले आणि आपल्या 
दयाळू, प्रेमळ, प्रजाहितदक्ष राजाचा निरोप घेऊन ती दोघे घरी परत आली. 


दोन व्यापारी 


कोणे एके काळी वाराणशी शहरात दोन व्यापारी राहात होते . एक होता 
हुशार आणि विचारी. नेमक्या वेळी नेमकी तीच गोष्ट करण्यामुळे तो खूप 
श्रीमंत झाला होता . दुसरा होता दीडशहाणा. म्हणजे काय की तो स्वतःला 
शहाणा समजत असे, पण खरे पाहता तो मूर्ख होता . 

एक दिवस शहाण्या व्यापाऱ्याने दुसऱ्या शहरी व्यापारासाठी जायचे ठरवले . 
त्याने खूप मौल्यवान आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू खरेदी केल्या आणि 
पाचशे बैलगाड्यांमध्ये त्या भरल्या . दुसऱ्या व्यापाऱ्याला ते समजल्याबरोबर 
तो मनात म्हणाला, " ठीक आहे. मीही असंच करतो आणि त्याला हरवून 
टाकतो या व्यापारात . " 

त्याच्याजवळ पैसे नव्हते. पण त्याने खूप मोठे कर्ज काढले आणि 
शहाण्या व्यापाऱ्याने घेतल्या होत्या तशाच सगळ्या वस्तू खरेदी करून त्या 
पाचशे बैलगाड्यांवर रचल्या . अर्थात बैलगाड्याही त्याच्या नव्हत्याच. त्याही 
उसन्या मागून आणलेल्या . 

शहाण्या माणसाला ही दीडशहाण्याची तयारी समजली. त्याला जरा 
काळजी वाटू लागली. म्हणून मग त्याने त्या व्यापाऱ्याला बोलावणे पाठवले 
आणि त्याला तो म्हणाला , “ मित्रा, असं पाहा, आपल्याला दोघांना एकाच 
रस्त्यानं जायचं असेल तर वेगवेगळं जायला हवं . कारण रस्ता इतका खराब 
आहे की हजार बैलगाड्यांचं ओझं त्याला सहन होणार नाही. शिवाय आपण 


218 


H 


त्या खेड्यातल्या माणसांवरच जेवणाखाण्याच्या, राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी अवलंबून 
असतो. इतक्या सर्वांची व्यवस्था करणं त्या मंडळींनाही कठीण जाइल. तेव्हा आपण 
बरोबर जाता कामा नये. तेव्हा तुला आधी जायचं आहे की तू माझ्या मागून येणार ? " 

मूर्खाला वाटले, " बरं झालं याने मला हे विचारलं . मीच आधी जाईन 
म्हणजे मला रस्ता चांगला मिळेल . माझ्या बैलांना चांगलं ताजं गवत मिळेल , 
गावकरी माझ्या माणसांना आधी चांगलं चुंगलं देतील , आणि मी जेव्हा त्या 
शहरामध्ये पोहोचेन तेव्हा माझाच माल प्रथम बाजारात मांडला जाईल. " 

शहाण्या माणसाच्या मनातही असाच विचार आला. पण त्याने त्यावर 
विचार केला तेव्हा त्याने वेगळाच निर्णय घेतला. 

आणि म्हणूनच जेव्हा मूर्ख म्हणला. “ मी आधी जाणार " तेव्हा त्याने 


मुळीच आढेवेढे न घेता त्याला संमती दिली . 

आपल्या पाचशे बैलगाड्यांच्या ताफ्याबरोबर मूर्खाचा प्रवास सुरू झाला . 
तो आनंदाने गाणे गात होता . लौकरच हाती येणाऱ्या संपत्तीच्या विचाराने खूष 
झाला होता . 

पण त्याने आपले शहर सोडले न सोडले तोच त्याला लगेच पहिला धक्का 
बसज्ञा. रस्ता फारच खराब होता, वाटेत दगडधोंडे पडले होते . पावलापावलांवर 
होते खाचखळगे. आता गाड्या पुढे जायच्या म्हणजे हे दगडधोंडे आणि 
खाचखळगे दूर करायला हवेत . रस्ता दुरुस्तीचे काम म्हणजे फारच कष्टाचे. 
पण ते करायला तर हवेच . त्यामुळे ते करता करताच त्या सगळ्या माणसांचा 
उत्साह संपला आणि वेळ कितीतरी फुकट गेला. गावकऱ्यांनी त्यांना मदत केली 


WW 


THANI 


20 


91 


पण काम झाल्यावर त्यांनाच जेवण दयावे लागले. म्हणजे या मूर्खाला त्यांच्या 
कडून अन्न मिळण्याऐवजी स्वतःजवळचेच त्यांना दयावे लागले . 

" काही असो, " तो दीडशहाणा म्हणाला, " आता माझ्या गाड्या जायला 
रस्ता तर मोकळा झाला. " पण ते खरे नव्हते कारण नव्या बांधलेल्या रस्त्या 
वरून गाड्या खडखडत गेल्यानंतर एका जंगलात शिरल्या. जंगल इतके 
दाट होते की गाड्यांना वाट करून देण्यासाठी त्या मंडळींना झाडे तोडावी 
लागली. झाडे तोडली खरी पण त्या जंगलात खूप क्रूर श्वापदे होती. त्यांनी 
त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांचेकितीतरी बैल मारून खाल्ले . 
. आता तो मूर्ख व्यापारी आणि त्याची माणसे सगळीच खूप थकली, निरुत्साह 
झाली . 

“ आपण परत जाऊया, " सगळी कुरकुरू लागली, पण व्यापाऱ्याचे 
समोरच्या रस्त्याकडे लक्ष गेले . तो म्हणाला, “ मला तिकडून एक गाडी येताना 
दिसते आहे. पुढचा रस्ता कसा आहे ते आपण त्या गाडीवानाला विचारू या . 
उगीच घाईघाईने निर्णय घ्यायला नको. " 

लौकरच समोरच्या दिशेने गाडी आली. खूप मोठी गाडी , तिला पांढरे 
बैल जोडलेले. फारच प्रेक्षणीय होती ती आणि व्यापाऱ्याला आश्चर्य वाटले ते 
आणखी एका गोष्टीचे, कारण गाडीवान आणि त्याच्याबरोबरची मंडळी ओलीचिंब 
झालेली होती आणि त्यांनी गळ्यांत पांढऱ्या कमळांच्या माळा घातल्या होत्या . 

" महाराज, " व्यापारी म्हणाला, " आपण आता ज्या प्रदेशातून आलांत त्याबद्दल 
काही सांगू शकाल का ? तिथे खायला अन्न आणि प्यायला पाणी आहे का ? " 

" अर्थातच, भरपूर आहे. " गाडीवान म्हणाला, 
“ आमचे हे ओलेचिंब कपडे तुम्हांला दिसत नाहीत ? आमच्या गाड्यांची 
चाकं चिखलानं माखलेली तुम्ही पाहयली नाहीत ? आम्ही आलो त्या प्रदेशात 
मुसळधार पाऊस पडत होता आणि शेते तर पिकांनी भरपूर फुलली आहेत. " 

तेवढ्यात त्याने त्या व्यापाऱ्याच्या ताफ्याबरोबर असलेले पाण्याचे रांजण . 
बघितले आणि खोः खोः हसत तो म्हणाला , 

तुम्ही हे येवढं , पाणी कशासाठी घेऊन जात आहात ? तुमच्या बैलांची 


कंबरडी मोडतील या वजनानं आणि शिवाय ते निष्कारणच. मी जर तुमच्या 
जागी असतो तर मी हे सगळं पाणी, गवत , भाजीपाला सगळं फेकून दिलं असतं. " 

“ गाडीवानाचं म्हणणं बरोबरच आहे. " व्यापारी म्हणाला आणि त्याने आपल्या 
माणसांना आपल्याबरोबरचे पाणी , अन्न आणि गवत फेकून दयायला सांगितले . 

पाठीवरचे ओझे कमी झाल्याबरोबर काही वेळ बैलगाड्या अगदी जलद 
खुळखुळत धावल्या . आता कोणत्याही क्षणी हिरवी हिरवी शेते दिसतील अशा 
कल्पनेने व्यापारी हुरळून गेला होता. पण तो क्षण आलाच नाही. त्या उलट 
पुढचा प्रदेश जास्त रूक्षच होत गेला. आणि लौकरच गाड्यांचा हा ताफा एका 
वैराण कोरड्या वाळवंटात पोहोचला. 

यांना वाटेत भेटलेली ती अनोळखी माणसे म्हणजे यक्ष होते . त्यांनी जे 
सांगितले ते साफ खोटे होते आणि आतासुद्धा आपण या मूर्त्यांना कसे फसवले 
म्हणून ते दुष्ट यक्ष खुशीत येऊन स्वतःशीच हसत होते . 

खायला अन्न नाही , प्यायला पाणी नाही अशा अवस्थेत वाटेतचकितीतरी 
बैल आणि माणसे मेली आणि उरलेली कशीबशी ढकलत रस्ता चालत होती . 
आता यक्ष धावत उड्या मारीत धाडधाड येऊन थडकले. त्यांनी बैलांना मारून 
त्यांचे मांस खाल्ले . माणसांना सुद्धा त्यांनी सोडले नाही . तो मूर्ख व्यापारी 
आणि त्याचे काही साथीदार हाती लागेल ती चीजवस्तू कशीबशी बरोबर घेऊन 
पळाले म्हणूनच वाचले . 

दमलेले , थकलेले, अशक्त झालेले ते एका शहरात पोहोचले . जवळच्या थोड्या 
शा वस्तू त्यांनी विकल्या. पण त्यांना बाजाराची माहिती नव्हती . कारण त्यांचे ते अव . 
तार , फाटके कपडे सगळे पाहून त्या गावच्या व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मालाची फारच 
थोडी किंमत दिली . तो मूर्ख व्यापारी आपल्या गावी परत आला. फार निराश होऊन . 

" चांगला धडा शिकला तो , " शहाणा माणूस म्हणाला. तो आपला ताफा 
घेऊन नुकताच निघाला होता . " मित्रांनो , " तो आपल्या माणसांना म्हणाला , 
" रस्ता अगदी उत्तम स्थितीत आहे. आपल्या आधी जे गेले त्यांना धन्यवाद , 
जंगलही मोकळं झालेलं आहे, हिंस्र श्वापदं निघून गेली आहेत . पण थांबा , मला 
कुणीतरी येताना दिसतं आहे. " 


23 


ते कुणीतरी म्हणजे पुन्हा यक्षच होता . आपल्या नोकरांना बरोबर घेऊन 
आला होता . या प्रवाशांजवळचे मोठमोठे पाण्याचे रांजण पाहून तो मागच्यांच 
प्रमाणे खोः खोः हसला. “ फेकून दया ते . ” तो म्हणाला , “ मी जेथून आलो 
तेथे अन्नपाणी भरपूर आहे . " 

पण शहाणा व्यापारी आपल्या माणसांना म्हणाला , “ हे बघा, हा काय 
सांगतो आहे त्यावर माझा मुळीच विश्वास बसत नाही . कारण पुढचा प्रदेश 
कोरडा दिसतो आहे . या माणसांनी ओले कपडे आणि कमळांच्या माळा घातल्या 
आहेत पण आसपास पावसाचे चिन्हदेखील दिसत नाही . आभाळ स्वच्छ 
आणि निरभ्र आहे . माझी खात्री आहे , ही माणसं नाहीत , हे यक्ष असावेत. ” 

आणि यक्ष जे काही सांगत होता त्याच्याकडे मुळीच लक्ष न देता त्याने 
आपल्या गाड्या तशाच पुढे चालवल्या . लौकरच तेही वैराण वाळवंटात पोहोचले. 
पण शहाण्या माणसाने अन्नपाणी फेकून दिले नव्हते. त्यामुळे त्याच्या माणसांचा 
प्रवास सुखाचा झाला. शहरात पोहोचल्यानंतर बाजारात जाऊन भाव ठरवायला 
त्यांना पुष्कळ सवड सापडली. शहाण्या माणसाने आपला माल खूप नफा घेऊन 
विकला. आणि घरी परतला तो खुषीत येऊन , समाधानी होऊन . 

योग्य दिशेने विचार करणारी माणसे अशी क्वचित आढळतात नाही ? 


25 


प्रसाद 


एका गावात एक शेतकरी राहात होता . त्याला दोन मुले होती . मुलगा 
गोपाळ आणि मुलगी होती उमा. मुलांची आई लहानपणीच वारली होती. 
त्यावेळी उमा सारी ८ वर्षांची होती. पण उमाने आपल्या धाकटया भावाला 
गोपाळला ,मुलाप्रमाणे वाढवले होते . खाऊ पिऊ घातले होते. त्यांच्या वडिलांना 
तिचे फार कौतुक वाटायचे. 

आणि एक दिवस मुलांचे वडीलही वारले . येवढ्या अफाट जगात दोघे 
पोरकी झाली . बाबा वारल्यावर गोपाळला सारखे रडू कोसळत होते. तो उमाला 
म्हणत होता. 

" ताई , आई गेल्यावर तूच मला आईसारखं वाढवलंस . आता बाबाही गेले . 
आता आपल्याला कोण ? " 

उमा त्याची समजूत घालीत म्हणाली , " गोपाळ , अरे मी आहे ना ? असं काय 
करतोस ? मी चांगली खंबीर आहे. मी आई झालेच होते तुझी. आता बाबाही 
होईन . तुला खूप शिकवीन, मोठा करीन . आपल्या बाबांचं शेत आहे. मी 
दुसऱ्या माणसांची मदत घेईन . सगळं करीन. असं वेड्यासारखं रडायचं 


बोलाविले. तीपण त्यांच्याबरोबर शेतात राबायची; गावातल्या लोकांना ती 
फार आवडत असे, कारण ती सर्वांशी फारच चांगली बागायची. त्यामुळे 
सगळ्या गावकऱ्यांनी तिला खूप मदत केली. तिने गोपाळला सांभाळले . 
शिकवले. 

एक दिवस गोपाळ तिला म्हणाला, " ताई , आता तू मोठी झालीस . 
पण मी अजून तसा लहानच आहे . माझ्याजवळ हुंडापांडा दयायला 
पैसाही नाही. त्यामुळे तुझ्या लग्नाची फार काळजी वाटते. कसं होणार 
तुझं लग्न ? " 

उमा म्हणाली, “ हात् वेड्या लग्नाचं काय ? होऊन जाईल पटकन . " 
आणि खरेच ! तिचे लग्न पटकन् झाले एक दिवस . त्यांच्याच गावात राहणाऱ्या 
एका तरुणाला उमा फार आवडायची. त्याने गोपाळजवळ तिच्यासाठी मागणी 
घातली. गोपाळला फार आनंद झाला. 

उमा लग्नानंतर आपल्या घरी जायला निघाली तेव्हा गोपाळला म्हणाली , 
" हे बघ गोपाळ , तू मोठा झालाच आहेस. आता तुही लग्न कर. संसार कर . 
पण एक लक्षात ठेव. दर श्रावणातल्या एकातरी शुक्रवारी आपल्या कुलदेवतेची 
पूजा करायला विसरू नकोस . कारण ती पूजा आपल्या घराण्यात परं 
परागत चालू आहे. " गोपाळला येवढे बजावून ती आपल्या नवऱ्याबरोबर 
तिच्या घरी गेली. 

गोपाळने शेतात खूप कष्ट केले. तो चांगलाच श्रीमंत झाला . त्याने एका 
श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या कमळा नावाच्या सुंदर मुलीशी लग्न केले . लग्नानंतर 
श्रावणाच्या महिन्यात त्याला उमाने सांगितलेल्या पूजेची आठवण झाली . त्याने 
एका शुक्रवारी खूप मोठी पूजा बांधायचे ठरविले. अर्थातच आपल्या ताईला 
बोलाविण्याची त्याची फार इच्छा होती. पण त्याची बायको कमळा म्हणाली , 
“ तुमची बहीण अगदी गरीब आहे . ती येईल फाटक्या चिंध्या घालून आणि 


नाही. " 


आणि मग उमाने आपल्या शेतात काम करायला गावातल्या खंडकऱ्यांना 


26 


- 


- 


आपली सगळ्या पाव्हण्यांच्यात चांगलीच शोभा होईल . काही नको तिला 
बोलवायला. " 

गोपाळने काही उमाला निमंत्रण दिले नाही. पूजा मोठया थाटामाटाने सुरू 
झाली आणि.... 
_ आणि आमंत्रण नसतानाही उमा पूजेला आली. पाहुण्यांची सरबराई चालली 
होती . सगळ्यांना चांदीच्या वाटयांतून प्रसाद दिला जात होता. कमळाने 
उमाकडे लक्षच दिले नाही. उमा आली , तिने एका पत्रावळीवरचा प्रसाद 
उचलला आणि म्हणाली , " गोपाळ, बरा आहेस ना ? कमळावहिनी , बरी आहेस 
ना ? अरे बोलाविलं नाहीस तरी मी तुझी सख्खी बहीण . गडबडीत विसरला 
असशील बोलवायला म्हणून आले हक्काने; पूजेचा प्रसाद घेतल्याशिवाय मला 
चैन कसं पडेल ? तुम्ही सुखी राहा दोघं . " 

आणि त्या दोघांना असा आशीर्वाद देऊन उमा निघून गेली. लोक आश्च 
र्याने बघतच रायले . कुजबुजायला लागले . 

दुसऱ्या वर्षी पण पूजेचा थाटमाट उडाला होता. यावेळीही गोपाळने उमाला 
बोलाविले नाही. पण उमा आपल्या मुलाला कडेवर घेऊन आली. म्हणाली , 

“ गोपाळ , कमळावहिनी, यंदा पण विसरलात का ? पण हा पोरगा मामाकडे 
जायचा हट्टच धरून बसला. अरे मी तुझी सख्खी बहीण. हा तुझा सख्खा 
भाचा. आम्हांला कशाला बोलावणं हवं ? प्रसादावर हक्कच आहे आमचा. सुखी 
राहा हो. " 

उमा बोलत होती. सगळे लोक आश्चर्याने ऐकत होते. कमळाला राग येत 
होता . गोपळला लाज वाटत होती. 

असेच सात वर्षे चालले. दर वर्षी पूजेच्या वेळी उमा आपल्या गरीब 
पोशाखात, बोलाविल्याशिवायच मुलांना घेऊन यायची. पानावरचा प्रसाद 
खायला घालायची आणि गोपाळ कमळाला आशीर्वाद देऊन निघून जायची. 


मध्यंतरीच्या काळात उमाच्या नवऱ्यानेही व्यापारात खूप पैसा मिळविला . 
तो श्रीमंत झाला . घरात उंची कपडे, दागदागिने आले . दारात घोडागाडी आली. 
गोपाळला समजले की आपली ताई पैसेवाली झाली आहे. कमळाला समजले 
की आपली नणंद श्रीमंत झाली आहे . 


28 


29 


गोपाळ म्हणाला, “ ओझं झालं असेल ताई तुला दागिन्यांचं. इतके भारी दागिने 
आहेत. " आणि कमळाला म्हणाला - " पंखा जरा जोराने हालव . ताईला 
उकडतंय, दागिन्यांचं ओझं झालंय. ” कमळा जोराने वारा घालू लागली. मग 
उमाने सगळे दागिने उतरवून झाल्यावर एकेका दागिन्यावर चांदीच्या ताटातला 
एकेक घास उचलून ठेवायला सुरुवात केली . सगळी आश्चर्याने बघत होती . 
गोपाळने आश्चर्याने विचारले, “ ताई हे काय करतेस ? " तेव्हा उमा हसून 


त्या वर्षी पूजेच्या निमंत्रणाच्या वेळी कमळा गोपाळला म्हणाली . " हे बघा , 
उमावन्संनापण पूजेला बोलवा. त्यांना न बोलावणं नाहीतरी चूकच. किती झालं 
तरी ती तुमची सख्खी बहीण आहे. मुलांना घेऊन या म्हणावं . स्वतः जाऊन 
बोलवा. " 

गोपाळ हो म्हणाला आणि उमाच्या घरी जाऊन तिला निमंत्रण देऊन 
आला. दरवर्षीप्रमाणे पूजेची तयारी झाली , सगळी माणसे जमली . पण यंदा 
त्यांची सरबराई करण्याकडे गोपाळचे लक्ष नव्हते. कमळाचेही नव्हते . ती दोघे 
... उमाची वाट पाहात होती . 

इतक्यात दारात गाडी वाजली. गोपाळ पुढे धावला. त्याने हाताला 
धरून उमाला गाडीतून उतरवले . सगळी लोकं बघत होती. उमा आज 
बुट्टयांचा शालू नेसली होती. दागिन्यांनी खूप सजली होती. अंगावर 
भरजरी शाल पांघरलेली होती. पण आज ती एकटीच होती. मुले नव्हती 
तिच्याबरोबर . 

ती आत आल्याबरोबर गोपाळने तिला बसण्यासाठी नक्षीदार चौरंग दिला . 
तिच्यापुढे एक चांदीची थाळी ठेवली. त्यात सगळी पंचपक्वान्नं वाढली . 
त्या थाटमाटाकडे पाहून उमा हळूच हसली. गोपाळ जवळ उभा होता . 
कमळापण उभी होती . उमा म्हणाली, “ गोपाळ, आणखी एक चौरंग हवा 
आहे मला. ” 

तिने म्हणायचा अवकाश की आणखी एक चौरंग हजर झाला . उमाने 
आपल्या अंगावरची शाल काढून त्या दुसऱ्या चौरंगावर ठेवली. गोपाळला वाटले 
तिला उकडत असेल . त्याने कमळाला सांगितले , 

" जा पंखा घेऊन ये. ताईला उकडतंय , दिसत नाही ? " 
कमळा पंखा घेऊन आली आणि उमाला वारा घालू लागली. उमाने आता 
आपला एकेक दागिना उतरून दुसऱ्या चौरंगावर ठेवायला सुरुवात केली. 


30 


म्हणाली , “ योपाळ, अरे ज्याचं जेवण त्याला देते आहे . आजचं हे जेवण 
माझ्यासाठी थोडंच आहे ? आजचं जेवण आहे या भरजरी कपड्यांचं आणि 
किंमती दागिन्यांचं. माझं म्हणशील तर मी नेहमीप्रमाणे पानावरचा प्रसाद 
घेईन . इतकी वर्ष मी आणि माझ्या मुलांनी तोच नाही का खाल्ला ? " 
- सगळे लोक कुजबुजू लागले . गोपाळला कमळाला आपली चूक कळून 
आली. दोघे तिच्या पाया पडून क्षमा मागू लागली . उमाने त्या दोघांना पोटाशी 
धरले आणि म्हणाली, गोपाळ , लक्षात ठेव . पैशापेक्षाही जगात आणखी एक 
मौल्यवान गोष्ट आहे. ती म्हणजे प्रेम. " 

गोपाळला रडू आवरेना . तो म्हणाला , “ खरंच ताई , तू माझे डोळे 
उघडलेस. " 


मऊ बिछान्याची गोष्ट 


एक खूप खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट . एका राजाच्या राणीची झोपेबद्दल तक्रार 
होती. तिला रात्री शांत झोप येत नसे. कितीही मऊ कापसाची गादी असली 
तरी ती म्हणायची, " छे, काहीतरी टोचतंय माझ्या अंगाला . " 

राज्यातला अगदी उत्तमात उत्तम कापूस आणवून त्याची गादी केली पण 
राणीचे काही समाधान होईना. 

शेवटी एक दिवस ती राजाला म्हणाली , " हे पाहा , मला कसलीतरी 
आणखी मऊ गादी तयार करून दया. नाहीतर झोप न येण्यामुळे मी आजारी 
पडेन. " 

राजाने खूप विचार केला. पण त्याला काही सुचेना . इतका सायीसारखा 
मऊ कापूस आणून त्याची गादी केली तरी हिला टोचते . मग आता गादी तरी 
कसली करायची ? 

राजा विचारात पडला होता तेवढ्यात राजाचा प्रधान तेथे आला आणि 
म्हणाला , “ महाराज, राणीसरकारांसाठी एक गादी मी सुचविली तर चालेल का ? 
मी सुचवीन त्या गादीवर त्यांना नक्की शांत झोप लागेल. " 

राजा उत्सुकतेने म्हणाला , " असं ? मग सांगा बरं कसली गादी ते ? " 
प्रधान म्हणाला, " महाराज , आपल्या बागेत जाई , जुई , चमेलीचे कितीतरी 


133 


वेल आहेत . त्या फुलांच्या सगळया कळ्या संध्याकाळी खुडायच्या. त्या राणी 
सरकारांच्या बिछान्यावर पसरायच्या. रात्रीपर्यंत त्या कळ्या फुलतील . त्यांची मऊ 
मुलायम पुष्पशय्या तयार होईल . मग राणीसरकारांना गादी मुळीच खपायची 
नाही. आणि त्यांना शांत झोप लागेल . " 

प्रधानाची सूचना राजाला एकदम पसंत पडली. तो म्हणाला . " वाः ! तुम्ही 
तर फारच सुंदर उपाय सुचविलात . माझ्या मागची रोजची कटकट यामुळे 
नक्की चुकेल. " 

प्रधानाने माळयाला अशा पुष्पशय्येचा हुकूम सोडला. 

माळी दुसऱ्या दिवसापासून रोज जाईजुईच्या कळ्या संध्याकाळी बागेतून 
तोडून आणायचा. राणीसाहेबांच्या गादीवर त्यांचा थर पसरून ठेवायचा. 
रात्र झाली की त्या सगळ्या कळया उमलायच्या. त्यांचा मऊ मऊ बिछाना तयार 
व्हायचा. फुलांचा सुगंध सगळयाभर दरवळायचा. राणीसाहेब त्या मऊ 
मऊ फुलांच्या गादीवर फुलांच्या सुवासाने धुंद होऊन झोपायच्या. राणी 
खुशालली. राजा माळ्यावर खूष झाला कारण त्याच्यामागची राणीसाहेबांची 
रोजची कटकट मिटली होती. राजाने माळयाला खूप मोठं बक्षीस दिलं 
त्याबद्दल . 

पण एक दिवस सकाळी....बापरे....राणीसाहेब तणतणत राजाकडे 
गेल्या . आणि म्हणाल्या “ कुठे आहे तो माळी ? त्याला आताच्या आता 
बोलावून आणा. " राजा आश्चर्याने म्हणाला, “ हो हो, पण झालं काय असं 
रागवायला ? " 


wwwwweso 


" पण मग काल राणीसाहेबांच्या पाठीला टोचेल असं काय ठेवलं होतस तू 
त्या बिछान्यामध्ये ? चांगली शिक्षा दयायला हवी तुला. ” 

राजाने रागावून म्हटले. माळी गयावया करून सांगू लागला, “ महाराज , 
मी कसं असं भयंकर कृत्य करीन ? राणीसाहेबांच्या बिछान्यात त्यांच्या 
पाठीला टोचेल अशी वस्तू ठेवण्याचा गाफीलपणा माझ्या हातून होईलच कसा ! 
मी फक्त रोजच्याप्रमाणे जाई - जुईच्या कळया पसरल्या होत्या बिछान्यावर . 
दुसऱ्या कुणी काही ठेवलं असलं तर.. .. " 

माळयाचं बोलणं अर्धवट तोडून राणीसाहेब म्हणाल्या, “ दुसरं कुणी कशाला 
काही ठेवील ? आणि तू बिछाना तयार केल्यावर कुलूप घालतोस ना माझ्या 
शय्यागृहाला ? मग कुणीतरी फिरकतं का तिकडे ? हा तुझाच काहीतरी 
हलगर्जीपणा दिसतोय. " 


TOणासारखा 


" झालं काय ? " राणीसाहेब जास्तच नाक फेंदारून म्हणाल्या , 

" काल माझ्या गादीत त्याने काहीतरी टोचणारं ठेवलं होतं , असं बोचलं 
पाठीला रात्रभर . मला मुळीच चैन नाही , झोप नाही. त्या माळयाला आधी 
शिक्षा करा. " 

राजाने माळयाला बोलावणे पाठवले . माळी आल्यावर त्याला विचारले , 
" काय रे, काल राणीसाहेबांचा बिछाना कोणी तयार केला ? " 

माळयाला राजाच्या प्रश्नाचा रोख कळेना. तो म्हणाला , “ मीच केला 
महाराज, रोजच्याप्रमाणे . " 


38 


39 


राजाने त्यांची खूप समजूत घातली पण त्या ऐकेनात . राणीचा भाऊ राहात 
होता दुसऱ्या गावी . पार समुद्रापलीकडे. तिकडे जाणे काही सोपे नव्हते पण 
राणी ऐकेचना. शेवटी राजाने एक खास जहाज दिले . दहाबारा नोकर बरोबर 
दिले . खलाश्यांना जहाज नीट जपून न्यायला सांगितले आणि राणीसाहेबांची 
सफर सुरू झाली . 
। पहिला दिवस चांगला गेला . समुद्राच्या मोकळ्या वाऱ्याने राणीसाहेबांचा 
रागही ओसरला . पण दुसऱ्या दिवशी समुद्रालाच राग आला. खूप मोठे 
वादळ झाले . कप्तानाने जहाज वाचवायचा खूप प्रयत्न केला पण वादळात 
ते शेवटी फुटलेच. कप्तान , राणीसाहेब , नोकरचाकर सगळीजणं समुद्रात 
फेकली गेली. बेशुद्ध झाली. 

दुसऱ्या दिवशी राणीसाहेब शुद्धीवर आल्या. त्या जहाजाच्या एका 
फुटलेल्या कोपऱ्यात अडकल्या होत्या . तो लाकडी कोपरा पाण्यावर तरंगत होता . 
नोकराचाकरांचा, इतर कुणाचाही पत्ता नव्हता. राणीसाहेब खूप घाबरल्या 
होत्या पण तशाच तरंगत तरंगत खूप दूर गेल्या. एका किनाऱ्याला लागल्या . 
किनाऱ्यावरून उतरून चालत चालत एक गाव लागले तेथे गेल्या . गावाच्या 
कडेलाच एक झोपडी होती . झोपडीत एक म्हातारा म्हातारी राहात होती. या 
दमल्या थकल्या बाईला त्यांनी आपल्या घरी ठेवून घेतले . त्या गावात मोठे 
धरणाचे काम चालले होते . म्हातारा म्हातारीने राणीला म्हटले , " बाई, आम्ही 
थकलो आहो. तू त्या धरणावर मजुरी कर . आपण तिघं त्या मजुरीच्या पैशात 


पण असे किती दिवस चालणार ? तिला घरची आठवण यायला लागली . 
पण घरी जाणार कशी ? 

आणि एक दिवस काय गंमत झाली . धरणाचे काम बघायला त्या देशाचा 
राजा आला. त्या दिवशी त्याने स्वतः सगळ्या मजुरांना मजुरी वाटली. 
राणी मजुरी घ्यायला पुढे आली. राजाने तिच्याकडे पाहयले. कपडे जुनेपाने , 
वेष सगळाच बदललेला पण तरीही राजाने तिला ओळखून म्हटले 
" ताई. " 

हो. तो तिचा भाऊच होता. ती ज्याच्याकडे जाणार होती तोच. पण 
राणीनेही ओळखले नाही हे त्याचेच राज्य म्हणून . भावाकडे आली तरी हे 
गाव कशाला पाहयले होते तिने यापूर्वी ? ती यायची राजधानीत . बंद 
मेण्यातून . 

भावाने तिची चौकशी केली. तिने सगळे सांगितले. मग भावाने राजाला 
वोलावणे पाठवले. भाऊ बहिणीला घरी घेऊन आला. राजाही आला. 

रात्री झोपायच्या वेळी राजा म्हणाला, “ हिला जाईजुईच्या फुलांचा बिछाना 
हवा हं आणि त्यात सगळया फुलणाऱ्या कळ्या हव्यात. " 

पण राणी म्हणाली, " छे: मला हवी झोपायला एक चटई फक्त . मला 
काही त्या कळ्या खुपत नव्हत्या . मला खुपत होता माझा आळशीपणा. इथे 


राहू . " 


। राणी दुसऱ्या दिवसापासून धरणावर काम करू लागली. रात्री जमिनीवर 
चटई अंथरून झोपू लागली . आता तिला जमीन टोचत नव्हती. चटई बोचत 
नव्हती. चटईवर आडवी झाली की झोप लागे . 


48 


" हे काय ? " चुल्लकाने विचारले. “ आपण चार महिन्यांपूर्वी दिलेल्या 
सल्ल्याची ही दक्षिणा. " असे म्हणून हरीने आपली सारी हकीकत , ते सगळे 
... अनुभव चुल्लकाला सांगितले. चुल्लकाला फार आनंद झाला . तो म्हणाला, " तू 
. खरंच फार हुशार आहेस . मी सहज नकळत उच्चारलेले ते शब्द कुणी ऐकले 

असतील असं माझ्या स्वप्नातही आलं नाही. पण तू ते ऐकलेस आणि त्यातल्या 
सत्याचा, तथ्याचा खराखुरा उपयोग केलास. तुझ्यासारखी माणसं आयुष्यात 
नेहमीच यशस्वी होतील . " 


न्यायाची खुर्ची 


उज्जैन हे एक फार जुने आणि इतिहासप्रसिद्ध शहर . या शहराच्या वेशी 
बाहेरचा भाग छोटया छोटया टेकड्यांनी वेढलेला होता. एक दिवस काही मुले . 
अशीच मैदानात खेळत असताना एक मुलगा एका टेकडीवर चढला. चढता 
चढता त्याचा पाय एका दगडाला लागून ठेचाळला आणि तो मुलगा खाली पडला. 
पण तो चटकन उठला आणि आपण कशाला अडखळून पडलो ते त्याने पाहयले , 
तो ज्याला अडखळला होता तो होता एक गुळगुळीत चपटा दगड. 

" अरे , हे बघा मला काय सापडलं ? " तो आपल्या मित्रांना मोठ्याने ओरडून 
सांगू लागला, " दगडाची एक सुंदर बैठक . ए , मला एक छान कल्पना सुचली 
आहे. आपण न्याय न्याय खेळूया . मी न्यायाधीश बनणार , या बैठकीवर बसणार 
आणि तुमच्या फिर्यादी ऐकणार . " 

दुसऱ्या सगळ्या मुलांनासुद्धा ही कल्पना आवडली. मग त्यांच्यापैकी काही 
जण चोर बनले, काही शिपाई झाले. शिपायांनी चोरांना ताबडतोब पकडले 
आणि टेकडीवरच्या त्या न्यायालयात खेचून आणले. शिपायांनी चोरी कशी 
पकडली यासंबंधी आपली फिर्याद पुढे मांडली . या चोरांना चोरी करताना 
पाहिलेले काही साक्षीदारही त्यांनी आणले. या छोट्या न्यायाधीशाने फिर्याद 
ऐकली . सगळ्या साक्षी ऐकल्या आणि तो चोरांना म्हणाला, " हे बघा, तुम्हाला 
यावर काही सांगायचं आहे का ? " 

मग चोरांनी आपली बाजू मांडली. न्यायाधीशाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या . 


64 


काळया तोंडाचा आणि पांढऱ्या पंख्यासारख्या हाताचा एक विचित्र प्राणी झाडा 
वरून त्यांच्याकडे रोखून पाहात होता. “ बाप रे ! हे या झाडावर राहणारं भत 
असणार . आपण त्याला त्रास दिला म्हणून ते रागावलं असावं . " ते पुटपुटले. 
आणि कसेबसे धडपडत उठून मागे वळूनही न पाहता पाय घेऊन जातील 
तितक्या लांब त्यांनी धूम ठोकली. 

नंदिनीला हसू आवरेना . तिने आपल्या सर्व वस्तू गोळा केल्या आणि 
आता चोर यापुढे आपल्या वाटेला कधीच जाणार नाहीत या खात्रीने 
आपल्याशीच हासत ती आनंदाने घरी जायला निघाली . 


मुद्रक : जे. के . ऑफसेट प्रिंटर्स, नांगलोई , दिल्ली - 110041 


